परिविक्षाधीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी (भा. प्र. से.) 
यांच्याकरीता ९ अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी 
पदे निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२१/प्र. क्र. ९७/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२०/२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टीआरएन-१०२१/प्र. क्र.८९/२०२१/दहा, दि.१६/०३/२०२१. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२० च्या तुकडीतील परिविक्षाधीन भारतीय प्रशासन सेवेमधील ९ अधिका-यांचे लाल बहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी येथील फेझ-१ चे प्रशिक्षण दि. २६.०३.२०२१ (म. नं.) रोजी संपुष्टात 
येत आहे. सदर प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हे अधिकारी त्यांच्या पुढील जिल्हा प्रशिक्षणाकरिता राज्य 
शासनाकडे रुजू होत आहेत. सदरहू ९ परिविक्षाधीन भारतीय प्रशासन सेवा अधिका-यांच्या जिल्हा 
प्रशिक्षणासाठी त्यांची परिविक्षाधीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
जिल्ह्यात पदस्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने सदर ९ भारतीय प्रशासन सेवा 
अधिका-यांसाठी खाली नमुद केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवर सहायक जिल्हाधिकारी 
संवर्गात पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी अधिसंख्य सहायक 


जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.- 


अ. परिविक्षाधीन भा.प्र.से. जिल्हा परिविक्षाधीन कालावधी 
क्र. अधिका-याचे नाव प्रशिक्षणासाठी 
प्रस्तावित जिल्हा 

fs श्रीमती संजीता महापात्र सिंधुदुर्ग १२.१०.२०२० -११.१०.२०२२ 
२ | श्रीम.नेहा vert भोसले जळगांव १२.१०.२०२० - ११,१०.२०२२ 
३ | श्री. मंदार जयंतराव पत्की अमरावती १२.१०.२०२० - 99.90.2022 
४ | ait. विशाल तेजराव नलवडे सांगली १२.१०.२०२० - ११.१०.२०२२ 
५ _ | श्री. मुरूगनंथम एम. गडचिरोली १२.१०.२०२० - ११.१०.२०२२ 
g श्री.रिचर्ड यानथन सातारा १२.१०.२०२० - 99.90.2022 
७ | at. कुलदिप जंगम वाशिम १२.१०.२०२० -११.१०.२०२२ 
८ | श्री. का्तिकियन एस. नांदेड १२.१०.२०२० - 99.40.2022 
९ श्री. जीतिन रहमान लातूर १२.१०.२०२० - 99.90.2022 


२. शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार उपरोक्त अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी यांना 


महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२१/प्र. क्र. ९७/ई-८ 


३. सदर अधिसंख्य सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या पदावर होणारा खर्च " मागणी क्र. सी-१-२०५३ - 


जिल्हा प्रशासन (००) ०९३ जिल्हा आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना (०१) (०१) आयुक्‍त कोकण 
(२०५३ ००२८), (०१)(०२) आयुक्‍त नाशिक (२०५३ ००४६), (०१)(०३) आयुक्त, पुणे (२०५३ ००६४), (०१)(०४) 
आयुक्‍त अमरावती (२०५३ ००८२), (०१)(०५) आयुक्‍त नागपूर (२०५३ ०१०८), (०१)(०६) आयुक्‍त औरंगाबाद 
(२०५३ ०१२६) बाब क्र. ०१ वेतन " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर अर्थसंकल्पीय 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०४०७१६३८१६७३१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH 
AJIT SOPANRAO उक 
25.4.2( {83b4c722151f75f40dad09e69527 159e04d26476bbf 
53636; 00९5400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serial IN 10221 b1 5cde7ccb8854e694c765dfb3a0240e 


DESHMUKH य 
(अजित देशमुख) 
उप सचिव > महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती व नागपूर. 
२) जिल्हाधिकारी,सिंधुदुर्ग/जळगांव/अमरावती/सांगळी/गडचिरोली/सातारा/वाशिम/नांदेड/लातूर. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सिंधुदुर्ग/जळगांव/अमरावती/सांगली/गडचिरोली/सातारा/वाशिम/नांदेड/लातूर. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई /नागपूर. 
) उप सचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) उप सचिव, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
) उप सचिव/ सह सचिव (कार्यासन ब-१ / ई-१) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


